महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय (विस्तार इमारत) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई .४०००३२ 
दूरध्वनी क्र २२७९३३५५ (022). ई-मेल archana.tamore@nic.in 


क्रमांक : बीसीसी २०२०/प्र.क्र.७२(भाग-१)ए/१६-ब दिनांक :१० मे, २०२२ 
प्रति, 
) अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) अ.मु.स.(अ. व सु.), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) अमु.स., नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) अ.मु.स.(परिवहन), गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
५) अ.मु.स.(महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


अ.मु.स., इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अ.मु.स., सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०)सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


विषय : मराठा समाजाच्या विविध मागण्या. 


महोदय/ महोदया, 


मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मा. उप मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दि.२९ मार्च, २०२२ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीचे इतिवृत्त दि.२८ एप्रिल, २०२२ रोजी निर्गमित 
केलेले आहे. 


सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०५१०१५२१५१७४०७ असा 
आहे. 
आपला, 


‘ Digitally signed by Rasik Ambadas Khadse 

Ras j k Am bad AS DN: CN = Rasik Ambadas Khadse, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = General Administration 


D rt it 
Khadse OT Siete 


(र. अं. खडसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग, 
४था मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय- विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दुरध्वनी क्रमांक:- २२७९३३५५/२२०२५१७७ ईमेल- rasik.khadse@nic.in 
क्र. बैठक-२०२०/प्र.क्र.७२ (भाग-१) (ए)/१६-ब दिनांक :- २८ एप्रिल, २०२२. 
प्रति, 
१) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
२) मा.मंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव. 


) 
) मा.मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव. 
४) मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव (गृह) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
७) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
८) अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
१०) अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) सचिव (सा.वि.स.) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) व्यवस्थापकीय संचालक, सारथी. 
१९) महाव्यवस्थापक, म.रा.मार्ग परिवहन महामंडळ. 
२०) व्यवस्थापकीय संचालक, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ. 


विषय :- मराठा समाजाच्या विविध मागण्या. 
महोदय, 
मराठा समाजाच्या विविध मागण्याबाबत मा. उप मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार 
दिनांक २९.०३.२०२२ रोजी बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीचे इतिवृत्त माहितीसाठी व उचित 
कार्यवाहीसाठी सोबत जोडले आहे. 


आपली, 


CNN हर . 


(अर्चना ATA) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत माहितीकरिता:- 


१) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.सचिव (सा.वि.स.) यांचे स्वीय सहायक,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सह सचिव (कार्यासन १६-ब) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


॥%. neat >»: 5) eee iD <n 50 4.» आळ 


35) ४ 


बैठकीचे इतिवृत्त 
मराठा समाजाच्या विविध मांगण्यासंदर्भात मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दि.२४.०२.२०२२ व २८.०२.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयांचा आढावा घेण्यासाठी 
मा.उप मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२९.०३.२०२२ रोजी बैठक आयोजित करण्यात 
आली होती. सदर बैठकीस खालील मा.मंत्री व अधिकारी उपस्थित होते- 


१. मा.ना.श्री.दिलीप वळसे पाटील, मंत्री, गृह 

२. मा.ना.श्री.एकनाथ शिंदे, मंत्री, नगर विकास 

३. श्री.मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्य सचिव 

४. श्री.आनंद लिमये, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग 

५. श्रीम.सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग 
६. श्री.मनोज सौनिक, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग 

७. श्री.नितिन करीर, अपर मुख्य सचिव, महसूल विभाग 

८. श्री.आशिष कुमार सिंह, मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

९. श्री.नंदकुमार, अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
१०. श्री.विकास खारगे, मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

११.श्री.विकासचंद्र रस्तोगी, प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
१२.श्री.निरज धोटे, प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग 

१३. श्री.राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव, नियोजन विभाग 

१४. श्री.संजय सक्सेना, प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग 

१५. श्री.सौरभ विजय, सचिव, वैद्यकिय शिक्षण विभाग 

१६.श्री.सुमंत भांगे,सचिव (साविस),सामान्य प्रशासन विभाग 

१७.श्री.अशोक काकडे,व्यवस्थापकीय संचाळक,सारथी 

१८.श्री.शेखर चन्ने,आयुक्‍्त,म.रा.मार्ग परिवहन महामंडळ 

१९.श्री.नामदेव भोसले, व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास 
विकास महामंडळ 


बैठकीतील निर्णय 


संबंधित विभाग 


मराठा समाजाच्या सामाजिक व ठौक्षणिक | याबाबत महाधिवक्ता यांच्याशी चर्चा 


मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र व । करुन निर्णय घेण्यात येईल, (इतर 
समर्पित मागासवर्ग आयोग गठित करावा. मागास बहुजन कल्याण विभाग) 


C:\Users\pooja.mankar\Downloads\29.3.2022 DCM.docx 


मराठा समाजाच्या समर्पित मागासवर्ग | याबाबत महाधिवक्ता यांच्याशी चर्चा 
आयोगासाठी अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्‍ती करावी | करुन निर्णय घेण्यात येईल. 
(इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभाग) 


निरगुडे आयोग केवळ ओबीसी प्रकरणे हाताळेल 
अशी सुधारणा करावी. 


याबाबत महाधिवक्ता यांच्याझी चर्चा 
करुन निर्ण घेण्यात येईल. 
(इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभाग) 

प्रधान सचिव (नियोजन विभाग) 


महामंडळांवर व्यवस्थापकीय संचालक व 
संचालकांची रिक्‍त पदे भरणे. 

सारथीकडील विभागीय उप केंद्रांची २७३ पदे 
भरावीत. विभाग प्रमुखांची पदे area 
अधिकाऱ्यांमधून भरण्यात यावीत. उर्वरीत पदे 
बाहय GAVE (Outsourcing) भरावीत. 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने नाशिक येथील 
नवीन इमारत वसतीगृहासाठी सारथी संस्थेस 
उपलब्ध करुन द्यावी व सारथी संस्थेने वसतीगृह 
चालवावे. 

मराठा आंदोलनकर्त्यावरील न्यायालयातील 
प्रलंबित खटले तात्काळ निकाली काढण्यासाठी 
गृह विभागाने, विधि व न्याय विभाग व महाधिवक्ता 
यांच्या सल्ल्याने व संचालक, अभियोक्ता यांच्या 
मदतीने खटले निकाली काढण्यासाठी त्वरेने 
कार्यवाही करावी. 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.५.५.२०२१ 
रोजीच्या निर्णयान्वये एसईबीसी आरक्षण रद्द 
करण्यात आल्यानंतर निवड प्रक्रियेमधून बाद | सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) 
झालेल्या उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्याबाबत 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणे अथवा अन्य 
पर्यायाबाबत महाधिवक्ता यांचेसमवेत चर्चा करुन 
निर्णय घेणे. 


प्रधान सचिव (नियोजन विभाग) 


प्रधान सचिव, (उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग), प्रधान सचिव, (नियोजन 
विभाग) व व्यवस्थापकीय संचालक 
(सारथी) 

अपर मुख्य सचिव (गृह विभाग) 


सामान्य प्रशासन विभाग (साविस) 


C:\Users\pooja.mankar\Downloads\29.3.2022 DCM.docx 


सारथी संस्थेच्या उपकेंद्रांसाठी त्वरेने जमीन 
उपलब्ध करुन द्यावी 

डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह योजनेअंतर्गत 
वसतीगृहे तातडीने सुरु करण्यासाठी विभागीय 
आयुक्त व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी इमारत 
निश्चिती व योग्य संस्थेची निवड करण्याची 
कार्यवाही त्वरेने करावी. 

कोकण विभागातील सारथी संस्थेच्या 
उपकेंद्रासाठी जमीन (विनामूल्य) उपलब्ध करुन 
देण्याचे निदेश सिडको महामंडळास द्यावे. 
कोपर्डी खून खटला प्रकरणी माःउच्च 
न्यायालयात दाखल झालेल्या अपिलाची 
सुनावणी तातडीने होण्याकरिता महाधिवक्ता 
यांच्या स्तरावरुन कार्यवाही व्हावी. 


SS वेब 


प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण 


अपर मुख्य सचिव, (महसूल) 
अपर मुख्य सचिव, (नगर विकास 
विभाग-१) 

अपर मुख्य सचिव, (गृह विभाग) 
प्रधान सचिव (विधी व न्याय विभाग) 


ROK RR IK 


C:\Users\pooja.mankar\Downloads\29.3.2022 DCM.docx 


